आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी 
संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित 
आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशी लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अआशा-२०१८/प्र.क्र.१४५/का-११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : १८ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.सवेआ-२००९/प्र.क्र.१२०/का-११, 
दिनांक २९ ऑक्टोबर, २००९. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, 
दिनांक ०१.०१.२०१९. 
३) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, 
दिनांक ३०.०१.२०१९. 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, 
दिनांक २०.०२.२०१९. 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१५/सेवा-९, 
दिनांक १४.०५.२०१९ 


प्रस्तावना : 


सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेऊन 
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचारी यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची 
शिफारस करण्याकरिता श्री.के.पी.बक्षी, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य 
वेतन सुधारणा समिती, २०१७ ची स्थापना करण्यात आळी होती. सदर समितीच्या शिफारशी 
शासनाने काही फेरफारासह स्वीकृत करण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
घेतला आहे. त्या अनुषंगाने इतर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबर शासकीय झाळांतील पूर्णवेळ 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू 
करण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१८ च्या संदर्भ क्र.३ अन्वये 
अधिसूचित केले आहेत. तसेच संदर्भ क्र.४ च्या परिपत्रकानुसार प्रारंभिक वेतननिश्चितीबाबत व 
थकबाकी अदा करण्यासंदर्भात सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. 


२. शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील स्वेच्छा संस्थांमार्फत अनुदानित तत्वावर 
चालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक आणि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ 
महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये व सैनिकी शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक वेतन-१२१९/प्र.क्र.१९/१९/टिएनटी-३, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली आहे. त्याच 


शासन निर्णय क्रमांकः अआशा-२०१८/प्र.क्र.१४५/का-११ 


धर्तीवर आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात 
येणाऱ्या अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारीत 
वेतनश्रेण्या लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने आता 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे :- 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभाग, अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये अधिसूचित केलेल्या 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील सुधारित वेतन संरचना व 
वेतननिश्चितीचे नियम तसेच संदर्भ क्र.४ अन्वये वेतन निश्चिती व थकबाकी अदा करण्यासंदर्भात 
निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचना विचारात घेऊन आवड्यक त्या फेरफारासह आदिवासी 
विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आदिवासी प्राथमिक, 
माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमधील सोबतच्या जोडपत्रातील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना (अधिक्षक व अधिक्षिका वगळून) सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात येत आहेत. 
२. अनुदानित आश्रमशाळांमधील अधिक्षक (पुरुष) व अधिक्षिका (स्री) या पदांना ७ वा वेतन 
आयोग लागू करण्यासंदर्भात स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल. 
३. सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवश्‍यक तो विकल्प हे आदेश 
निर्गमित झाल्याच्या २ महिन्यांच्या आत देण्यात यावा. एकदा दिलेला विकल्प अंतिम राहील. 
४. या आदेशान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन संरचनेमुळे होणारा अतिरिक्‍त खर्च 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते यावरील खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घालण्यात येतो त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व त्या खालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सुधारित अंदाज प्रस्ताव सादर 
करताना सदर अतिरिक्त खर्च विचारात घ्यावा. 
५. शासनाच्या वेळोवेळच्या शासन निर्णयान्वये देय होणारे महागाई भत्ते व अन्य भत्ते शासकीय 
आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना देय राहतील. 
६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३३५/२०१९/सेवा-९, 
दि.०९.०९.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकतांक २०१९०९१८१५५८०२९९२४ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Subrao Narayan ५४५५ 


st=Mi 
क 2.5.4.20=ffa7 b5a27faed7560194e6272933cfa60dcaleb8ab5 
h | al e 4859eae7920c9d0d1f622, cn=Subrao Narayan Shinde 


(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआशा-२०१८/प्र.क्र.१४५/का-११ 


३. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 

८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११.आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 

१२.महाळेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १/२,, मुंबई/नागपूर. 
१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२,, मुंबई/नागपूर. 
१४.सर्व जिल्हाधिकारी 

१५.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१६.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
१७.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपूर/अमरावती. 
२०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२१. अवर सचिव (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. निवड नस्ती (का.११). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय Pata: अआशा-२०१८/प्र.क्र.१४५/का-११ 


सन निर्णय क्र.अआझा-२०१८/प्र.क्र.१४५/का.११, दि. १८ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे सहपत्र 
(जोडपत्र) 
अनुदानित आदिवासी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील मान्यताप्राप्त शिक्षक व 

शिक्षकेतर कर्मचारी (अधिक्षक व अधिक्षिका यांना वगळून) यांना दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून 
लागू करावयाच्या सुधारित वेतनसंरचनेचा तपशिल. 


अ.क्र पदनाम विद्यमान वेतनसंरचना / Existing | सुधारित वेतन मेंट्रिक्समधील 
Sr. Designation Pay Structure वेतन स्तर / Pay Level in 
No. वेतन बँड / ?8/ । ग्रेड वेतन / Revised Pay Matrix 
Band Grade Pay 
za २ ३ Ieee ५ 
प्राथमिक आश्रमशाळा विभाग 
- प्राथमिक मुख्याध्यापक ९३००-३४८०० । ४३०० 'एस--१४ : ३८६००-१२२८०० 
(प्राथमिक आश्रमशाळा) ९३००-३४८०० | ४४० एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
(वरिष्ठ श्रेणी) 
२९३००-३४८०० ४८०० एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
(निवड श्रेणी 
२०% पदांसाठी) 
२ पदवीधर प्राथमिक शिक्षक ९३००-३४८०० | ४३०० एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
(प्रशिक्षित) ९३००-३४८०० | ४४०० एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
(वरिष्ठ श्रेणी) 
९३००-३४८०० | ४८०० 'एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
(निवड श्रेणी 
२०% पदांसाठी) 
३ प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक ५२००-२०२०० । २८०० 'एस-१० : २९२००-९२३०० 
९३००-३४८०० | ४२०० एस-१३ : २५४००-११२४०० 
(वरिष्ठ श्रेणी) 
९३००-३४८०० | ४३०० एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
(निवड श्रेणी 
२०% पदांसाठी) 
४ अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक । ५२००-२०२०० | २००० 'एस-७ : २१७००-६९१०० 
माध्यमिक आश्रमशाळा विभाग 
षु माध्यमिक मुख्याध्यापक ९३००-३४८०० | ४८०० 'एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
(माध्यमिक आश्रमशाळा) १५६००-३९१०० | ५७०० 'एस-२२ : ६००००-१९०८०० 
(वरिष्ठ श्रेणी) 
& माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) | 8300-38200 । ४३०० एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
९३००-३४८०० ४४०० एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
(वरिष्ठ श्रेणी) 
९२३००-३४८०० ४८०० एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
(निवड श्रेणी २०% 
पदांसाठी) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआशा-२०१८/प्र.क्र.१४५/का-११ 


अप्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक | ५२००-२०२०० । २८०० 'एस-१० : २९२००-९२३०० 
कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० एस-६ : १९९००-६३२०० 
प्रयोगशाळा सहाय्यक (मंट्रीक | ५२००-२०२०० | २००० एस-७ : २१७००-६९१०० 
पदार्थ विज्ञान, रसायन 
विषयांसह) 
i प्रयोगशाळा परिचर ५२००-२०२०० १९०० एस-६ : १९९००-६३२०० 
(पदार्थ विज्ञान, रसायनझास््र 
हे विषय घेऊन एस.एस.सी. 
साठी पूर्व वर्गापर्यंत 
शिकलेले) 
९०] इतर प्रयोगशाळा परिचर ४४४०-७४४० १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 
१२ । शिपाई ४४४०-७४४० १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 
उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय विभाग 
१३ | उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ ९३००-३४८०० _। ४६०० एस-१६ : ४४९००-१४२४०० 
महाविद्यालय शिक्षक १५६००-३९१०० | ५४०० 'एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
(वरिष्ठ श्रेणी) 
१५६००-३९१०० ५७०० एस-२२ : ६००००-१९०८०० 
(निवड श्रेणी) 
आश्रमशाळा वसतीगृह विभाग 
१४ स्वयंपाकी ४४४०-७४४० १६०० एस-३ : १६६००-५२४०० 
१५ ।कामाठी ४४४०-७४४० १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 
१६ | मदतनीस ४४४०-७४४० १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


